जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक तसेच मान्यता 
प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, 
उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक 
व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) 
केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) 
समाविष्ट करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-३४१५/प्र.क्र.२७६/टिएनटी - ६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: १० फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा - 
१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांकः अंनियो ३४१५/प्र.क्र.२७६/टिएनटी-६, दि.१९/९/२०१९. 
२) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांकः अंनियो ३४१५/प्र.क्र.२9६/टिएनटी-६, दि.१३/१२/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


१. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या १००% अनुदानित 
पदावरील शिक्षकांना व मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित पदावरील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 
व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट 
करण्याबाबतची कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे.. 


२. यासंदर्भात DTA, DTO, DDO यांचे NPS खाली नोंदणी क्रमांक मिळण्यास विलंब झाल्याने कर्मचाऱ्याचे 
CSRF-9 नमुन्यातील नोंदणी अर्ज भरण्यास तांत्रिक अडचणीमुळे, तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये आवश्‍यक ते बदल 
करण्यास विलंब होण्याची शक्यता असल्याने उपरोक्त शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या 
कार्यपध्दतीच्या अंमलबजावणीच्या तारखांमध्ये संदर्भ क्रमांक २ वरील शुद्धीपत्रकान्वये बदल करण्यात आला होता. 
परंतू अद्यापही उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करण्यास थोडा अवधी लागत आहे. 


३. तरी सदर झासन शुद्धीपत्रकामध्ये ज्या ठिकाणी दिनांक “३१/०१/२०२०” नमूद करण्यात आलेले आहे तेथे 
त्याऐवजी दिनांक “३१/०३/२०२०” व ज्या ठिकाणी दिनांक “०१/०२/२०२०” नमूद करण्यात आलेले आहे तेथे 
त्याऐवजी दिनांक “०१/०४/२०२०” असे वाचावे. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२१०१४५७२०६५२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARSHA MILIND 
KARANDIKAR 0100010101 
(व.मि.करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by VARSHA MILIND KARANDIKAR 


प्रत, 
१, प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-३४१५/प्र.क्र.२७६/टिएनटी - ६ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

५. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

६. उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
. _मुख्यलेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई 
१०. उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक /अमरावती 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

१५. राज्यपालांचे सचिव, 

१६. मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 

१७. उप मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 

१८. सर्वमंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१९. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा),मुंबई, 

२०. * प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई, 

२१. * सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

२२. * प्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई, 

२३. * प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

२४. मुख्य माहिती आयुक्त,महाराष्ट्र, मुंबई, 

२५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला,मंत्रालयासमोर, 
मुंबई ४०००३२. 

२६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

२७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथपाल,सहावा मजला, विधान भवन,मुंबई-४०००३२. 
(१० प्रती), 

२८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२९.  सर्वजिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

३०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

३१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे, 


३४. सर्व विभागीय उप संचालक (शिक्षण) सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण) 
३५. शिक्षण निरीक्षक, बृहनमुंबई, दक्षिण/उत्तर/पश्चिम, 

३६. शिक्षणाधिकारी (सर्व) 

३७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


